व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब 
(तां) पदाच्या सन २०२१ मधील सर्वसाधारण 
बदल्या 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक-क्रमांक : व्यशिअ-२०२१/(१३६/२१/व्यशि-१ 
२ रा माळा, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: १७ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ समक्रमांकित दि.०९.०८.२०२१ रोजीचा शासन आदेश. 


शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन आदेशातील तक्‍्त्यामधील स्तंभ क्र.१ Wo अ.क्र.११, ४५ व ५१ येथील 
अधिकार्‍यांच्या स्तंभ क्र.३ येथील पदस्थापना खालीलप्रमाणे दर्शविण्यात आल्या आहेत:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
a Q 3 
a श्री. मिलमिले विज्ञाल TART, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,धुळे, जि. धुळे 
प्राचार्य, औ.प्र. सस्था, आमगाव, जि. गोंदीया. 
४५ श्री. शोख मोहम्मद अब्दुल प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,जाफ़ाबाद, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,देवनी, जि. लातूर. जि. औरंगाबाद 
५१ श्री. एस. पी. बोरसे प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,श्रीवर्धन 
अभियांत्रिकी अधिक्षक, र. व.तंत्र. मा. शा. खार. जि. रायगड 


उपरोक्त तिन्ही अधिकाऱ्यांच्या संदर्भाधीन आदेशातील स्तंभ क्र.3 मधील पदनाम 
खालीलप्रमाणे वाचावे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/कार्यालय पदस्थापना 
=a 2 र 
ua श्री. मिलमिले विज्ञाल रमेश, उपप्राचार्य, 
प्राचार्य, औ.प्र. सस्था, आमगाव, जि. गोंदीया. औ. प्र. संस्था,धुळे, जि. धुळे 
४५ श्री. शोख मोहम्मद अब्दुल प्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था,देवनी, जि. लातूर । औ. प्र. संस्था,जाफराबाद, जि. जालना. 
५१ श्री. एस. पी. बोरसे मुख्याध्यापक, 
अभियांत्रिकी अधिक्षक, र. व.तंत्र. मा. शा. खार. | शा.तं.मा.शाळा, श्रीवर्धन, जि.रायगड. 


२. उपरोक्त संदर्भाधीन दि.०९.०८.२०२१ रोजीच्या आदेशातील परि.क्र.१ ते ६ मधील अटी /शर्ती 
कायम राहतील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/(१३६/२१)/व्यशि-१ 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०८१७१५३०५५१४०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. . Digitally signe 
Kishor Bal ce 
ISNOF BDallramM en 
5. 
serialNumber=2c5d8a2c 1 6bcOd3779e84fefc316a16497391c87251547b9a0338e4 
a n Va re a70d535bd, cn=Kishor Baliram Nanvare 
Date: 2021.08.17 15:40:21 +05'30' 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ou=Skill Development and 


i le=40003. harashtra, 
6010 0401 1b094c0c03933b517a839feb4c64184c7f85f5a 


प्रति, 
१) मा. मंत्री, (कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा. राज्यमंत्री (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, Her विकास परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 
५) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

७) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

१०) सर्व संबंधित अधिकारी (संचालकांमार्फत) 

११) सर्व संबंधित कार्याळय/संस्था (संचालकांमार्फत) 

१२) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


